सरस्वती शिक्षण प्रसारक मंडळ, मलकापूर, 
जि.अकोला संचालित सरस्वती प्राथमिक मराठी 
शाळा, मलकापूर जि.अकोला या शाळेचे, ग्राम 
शिक्षण प्रसारक व बहुउद्देशीय मंडळ, पातूर नंदापूर 
जि.अकोला या संस्थेस व्यवस्थापन हस्तांतरण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाह-३०२३/प्र.क्र.३२४/२३/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ जून, २०२३ 


वाचा : शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह २०११/(२१०/११/माशि-३ दिनांक १७ 
फेब्रुवारी, २०१२ 
संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे जा.क्र.शिउसं/प्राथ/क/ १९३३/२०२२, 
दि.१५.०३.२०२२ चे पत्र. 

प्रस्तावना : 

सरस्वती शिक्षण प्रसारक मंडळ, मलकापूर, ता.जि.अकोळला संचालित सरस्वती प्राथमिक मराठी 
शाळा,मळकापूर, जि. अकोला या मराठी माध्यमाच्या विनाअनुदानित प्राथमिक (इयत्ता १ ली ते ४ थी) शाळेचे, ग्राम 
शिक्षण प्रसारक व बहुउद्देशिय मंडळ, पातूर नंदापूर, ता.जि. अकोला या संस्थेस व्यवस्थापन हस्तांतर करण्याचा 
संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय: 

सदर शाळेचे व्यवस्थापन ग्राम शिक्षण प्रसारक व बहुउद्देशिय मंडळ, पातूर नंदापूर, जि. अकोला या 
संस्थेकडे हस्तांतरीत करण्यास खाली नमूद अटी व शार्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिळ केली जाणार 
नाही. 
(२) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(३) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी विहित 
करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(४ सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: AME २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(4) सदर व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने तक्रारी 
प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शार्तीचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीचा नवीन संस्थेद्वारा भंग 
झाल्यास, हस्तांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांक : प्राशाह-३०२३/प्र.क्र.३२४/२३/एसएम-१ 


२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती यांनी सर्व बाबी तपासून व वरील अटी/शर्ती 
व्यतिरिक्त आव्यक अटींचा समावेश करून, शाळेचे व्यवस्थापन बदलाबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत 
करावी व त्याबाबत शासनास अवगत करावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६०२१८४१२३८७२१ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


itally signed by PRAVIN RAJARAM MUNDHE 


big 
Pp R A V | N R AJ A R A M DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 

ED 

25. ed4fafce86Seda3495 


laharashtra, 
\C502D43AF5F670B5BA13F5 
”AJARAM MUNDHE, 


(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती. 
) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, अकोला. 
४) अध्यक्ष/ सचिव, सरस्वती शिक्षण प्रसारक मंडळ, मलकापूर, जि.अकोला. 
) अध्यक्ष/ सचिव, ग्राम शिक्षण प्रसारक व बहुउद्देशिय मंडळ, पातूर नंदापूर, ता.जि. अकोला. 
) निवडनस्ती (एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


